आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्या., ईट 
(पिंपळनेर), ता. जि. बीड 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (31) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), तिसरा मजला, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,स.,प. व व. विभाग,क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१,दिनांक ११.८.१९९३ . 
२. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१,दिनांक २४.३.१९९९ 
३. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- ३०१३/प्र. क्र.१०/टेक्स-१ (ब),दि. २५.३.२०१३. ४. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशञा-५, दि. १०.५.२०१६. 
५. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ),दिनांक १०.७.२०१७ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २.४.२०१८. 
७. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. बैठक-१५१६/प्र.क्र.६०/टेक्स-१(अ),दिनांक २०.७.२०१८ 
. संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६(१)/सूतगि/११०४२/१८, दिनांक २०.११.२०१८ 
व क्र. कार्या.६(१/सूतगि/१४९१/२०१९, दि.१८.२.२०१९. 

९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२५.१.२०१९ 
प्रस्तावना :- 

आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 


निवडलेल्या सहकारी सुतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 


ae 


io 


कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण 9:9 ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय 
भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच 
आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड या सूतगिरणीस सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड या सूतगिरणीच्या 
रु.५७५४.०६ लाख इतक्या सुधारीत प्रकल्प अहवाल किंमतीस संदर्भ क्र.३ नुसार शासनाने मंजूरी 
दिलेली आहे. सदर सूतगिरणीने रु. २९१.१६ लाख ( कमाल रु.२८७.७० लाख) इतके सभासद 
भागभांडवल जमा केले असून योजनेच्या आकृतीबंधानुसार रु.२५८९.३३ लाख इतके शासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (अ) 


भागभांडवल गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस रु.२४२३.६१ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल १४ हप्त्यांमध्ये यापूर्वीच वितरीत केलेले आहे. त्याबाबतचे विवरणपत्र “अ 
सोबत जोडले आहे. 

२. खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग भांडवल मंजूर करण्यासाठी सन 
२०१८-२०१९ या वर्षासाठी सुधारित अंदाजान्वये रु.५४,००,००,०००/- (रुपये चोपन्न कोटी फक्त) 
इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु.२३,३१,१७,०००/- इतकी रक्कम खर्च 
झालेली आहे व रु. ३०, ६८,८३,०००/- इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. सदर निधीपैकी श्री गजानन 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड या सूतगिरणीस रु. १,६५,७२,०००/- (रुपये 
एक कोटी पासष्ट लाख बहात्तर हजार फक्त ) इतकी रक्कम याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. या 
आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आळेली शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम ही मंजूर प्रकल्प 
अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबींवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी स्वनिधीतून करील 
या अटीच्या अधीन राहून सदर भागभांडवलाची रक्‍कम मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासकीय भागभांडवल झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय क्र. सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ 
टेक्स-१,दि. २४.३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती (अट क्र.५ वगळून) तसेच शासकीय 
भागभांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा 


अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली 
नमूद केलेल्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, सहकार, पणन व gala विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/ प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय, दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी 
व शर्तीचे (अट क्र.५ वगळून) पाळन होत आहे याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 

२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुळीबाबतच्या शासन निर्णय, दि. २४.३.१९९९ मधील अ. 
क्र. ५ येथील अटीमध्ये शा. नि., क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१अ, दि. १०.७.२०१७ अन्वये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे -- सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता 
स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 
तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असे 
न केल्यास त्यावर दरसाल दर MHS १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या 
अनुषंगाने प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाची 
काटेकोरपणे वसुली करण्याच्या सूचना संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. 


३) कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

४) संचालक THEM, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक मंडळाकडून, 
प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत होणाऱ्या रक्‍कम रु. १,६५,७२,०००/- इतक्या रकमेच्या १०% 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (अ) 


इतके तारण गिरणीच्या संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून मिळवावे. जोपर्यंत असे तारण 
प्राप्त होणार नाही, तोपर्यंत प्रस्तुत आदेशान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम गिरणीस खर्च करता येणार नाही 


किंवा त्यावर अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन संचालक 
वस्त्रोद्योग यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे व तातडीने 
कार्यवाही करावी. 

५) प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्‍त संचालक 
मंडळास ३ महिन्यांच्या आत वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने 
असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचाळक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल अशी 
सुधारणा संस्थेच्या Bye-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही संचालक TAIT यांनी करावी. 


६) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
GUSH THI यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

७) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री संचालक TAIT यांनी करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन 
लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा. याबाबत GASH Talay यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


९) गिरणीने फॅक्टरी इमारत व इतर बांधकाम, इतर कायम मालमत्ता, प्लॅट अन्ड मशिनरी, 


स्टोअर्स व स्पेअर्स व प्रि- ऑपरेटिव्ह खर्च या बाबींवर मंजूर प्रकल्प अहवालापेक्षा खूप जास्त खर्च 
केला आहे. सदर जास्तीचा खर्च गिरणीने स्वनिधीतून करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत संचालक 
वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवावे. 

qo) सदर सहकारी सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS 


द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात संचालक TAIT यांनी खात्री करावी. 
११) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवळलाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा 
गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 
92) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अज्ञा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी 
नियंत्रण करावे. 


१३) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करावे. याबाबत संचालक THA यांनी नियंत्रण करावे. 


१४ खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ Helles तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


१५) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (आ) 


१६) सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांचे आधार कार्ड क्रमांक सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी 
जोडणे ( लिंक करणे) बंधनकारक राहील . याबाबतची कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
तातडीने करावी. 

१७) सूतगिरणीने उभारणीसाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
त्यानुसार सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 
भागभांडवळाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च 
करता येणार नाही. तसचे शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% शासकीय 
भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% वित्तीस संस्थेकडून कर्ज म्हणून 


मंजूर करुन घेतलेले असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवळलापोटी प्राप्त रकमेचा विनियोग 
करताना वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर 


बंधनकारक राहील. 

भागभांडवळलाची परतफेड विहित वेळेत गिरणीमार्फत होईल यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व 
दक्षता संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी घ्यावी . 
४. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम रु.१,६५,७२,०००/- 
(रुपये एक कोटी पासष्ट लाख बहात्तर हजार HAT) इतकी रक्कम श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड (SHRI GAJANAN SAHAKARI SOOT GIRNI MARYADIT, 
YEAT (PIMPALNER), TAL. & DIST. BEED ) या सहकारी सूतगिरणीच्या बँक ऑफ बडोदा, 
सहयोगनगर शाखा, जि. बीड या बँकेच्या चाळू खाते क्र. ४३८६०२००००००७५ मध्ये RTGS द्वारे जमा 
करावी. 


५. गिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, क्रमांक 
सूतगि-१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/ टेक्स-१(अ), दि.१५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 

६. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 
करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्तिठा: जबाबदार धरण्यात 
येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक 
खर्च टाळावा. 


७. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ अन्वये, “३२- 
अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद ६३), ब) व क) मधील तरतुदी सदर प्रकरणी लागू असून परिच्छेद -9 मधील (१), (२), (३), 
(४), (६), (८), (९) मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद ६अ।), ६ ब) व ६ क) तसेच 
परिच्छेद- ७ (५) व ७ (७9 मधील तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे -- 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (अ) 


६ 3) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- या सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक 
योजनेत शासन अर्थसहाय्यासाठी GATT करण्यात आला आहे. 


६ ब) नियतव्यय उपलब्धता :- सन २०१८-१९ करीता :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३ प्रधान लेखाशीर्ष 
४४२५ सहकारावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील १९० (००) (०७) 


सहकारी सूतकताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०७०३), ३२ अंशदाने" या 
लेखाशीर्षाखाळी रु.५४,००,००,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित असून आतापर्यंत 


रु. २३,३१,१७,०००/- इतकी रक्कम खर्च झाली असून रु. ३०,६८,८३,०००/- इतकी रक्‍कम शिल्लक 
आहे. 

६ क) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ- 
३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार 
प्राप्त आहेत. 


७ (५) बांधकाम विषयक प्रस्ताव :- सहकारी सूतगिरण्यांच्या स्थापत्य बांधकामाकरीता राज्यस्तरीय 
समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

७ (७) खरेदी प्रक्रिया :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. 
भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 


करण्यात यावी. 


तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील अ.क्र. 
८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


a वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२.४.२०१८ च्या परिशिष्टातीळ अनु. क्र. २ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या स्वरुपात 
अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्यकता नाही. 


९. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. 
२.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील या प्रकरणी लागू 


असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 


१०. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 


मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.ई६६/टेक्स-१ (अ) 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६९/ 


अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 


प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत 
आहे. 
२) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 


योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ 


०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजान्वये 


रुपये ५४,००,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु. २३,३१,१७,०००/- 


इतकी रक्‍कम खर्च झालेली आहे व रु. ३०,६८,८३,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
सदर सूतगिरणीस सन २०१७-१८ मध्ये एकूण रु.५४८.५५ लाख इतके शासकीय भागभांडवल 
वितरीत करण्यात आले असून गिरणीच्या विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था (सूतगि), 
सोलापूर यांचा दि.२२.१०.२०१८ रोजीचा विनियोग दाखला सादर करण्यात आला आहे. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 


वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने 


संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 


येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 


करावे :- लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 


घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 


देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच 


सूत गिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 


सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 


प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (अ) 


निर्णय क्र. भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 


उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


११. याझासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१,६५,७२,०००/- (रुपये एक कोटी पासष्ट 


लाख बहात्तर हजार फक्त) इतक्या शासकीय भागभांडवळाचा खर्च "मागणी क्रमांक-व्ही-३ » ४४२५- 


सहकारावरील भांडवळी खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई 


गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा व तो सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


१२. या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. १,६५,७२,०००/- (रुपये एक कोटी पासष्ट 


लाख बहात्तर हजार फक्‍त ) इतकी रक्‍कम श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्या, ईट (पिंपळनेर), 
ता. जि. बीड (SHRI GAJANAN  5॥-॥७ SOOT GIRNI MARYADIT, YEAT 


(PIMPALNER), TAL. & DIST. BEED ) या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या बँक ऑफ बडोदा, सहयोगनगर शाखा, जि. बीड यांच्या चालू 


खाते क्र. ४३८६०२००००००७५ या खात्यामध्ये RIGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 


करण्याकरीता श्री. र. गं. NE, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


बँकेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

| बँकेचे नाव व शाखा चालू खाते क्रमांक | आय.एफ.एस.सी. क्रमांक 
Bank of Baroda, | 43860200000075 BARBOBEEDXX 
Sahayognagar Branch, 
Dist. Beed 


१३. Blame निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


दि. २.४.२०१८ अन्वये विभागास प्राप्त झाळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (आ) 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२७१८३३०५९००२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
[| a ५ e Nn) e et DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- Operation 
Marketing and Textile, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2cl 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa 
Ka I | e ka | 0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet Karlekar 
Date: 2019.03.27 18:38:18 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


& वी 


मुंबई-३२. 


. कार्यासन अधिकारी,रोखझाखा (४ प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 


६. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

a 

९. संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०.प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद, 

११.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड, 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१४.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

१५.झाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ बडोदा, सहयोगनगर झाखा, जि.बीड. 

१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील 


हाऊस, मुंबई. 


१७.चेअरमन, श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड. 
१८. निवडनस्ती (टेक्स १-(ओ)/ टेक्स-१ (बो. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (अ) 


विवरणपत्र- अ 
श्री. गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्या., ईट (पिंपळनेर), ता. जि. बीड 


शासन निर्णय, क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६६/टेक्स-१ (31), fF. २७ मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


अ. शासकीय भाग भांडवलास मंजूरी दिल्याचा रक्‍कम 
क्र. शासन आदेश क्रमांक व दिनांक (रु. लाखात) 
i क्र.सूतगि-१२९४/प्र.क्र.६६/टेक्स-१, दि. ३१ मार्च, १९९४ २००.०० 
२ | क्र.सूतगि-१२९६/प्र.क्र.४१२/टेक्स-१, दि.३१ डिसेंबर, १९९६ ७०.०० 
३ | क्र.सूतगि-११९७/प्र.क्र.२७९/टेक्स-१, दि.३१ मार्च, १९९८ ५०.०० 
४ | क्र.सूतगि-११०१/प्र.क्र.२०३/टेक्स-१, दि.३१ मार्च, २००१ १२५.०० 
५ | क्र.सूतगि-११०२/प्र.क्र.५६/टेक्स-१,दि. ३१ मार्च, २००२ १०.०० 
६ । क्र.सूतगि-११०९/प्र.क्र.9०/टेक्स-१(अ), दि. ३१ मार्च,२०१० ४०.०० 
७ | क्र. सूतगि-१११०/प्र.क्र.७० (२)/टेक्स-१(ब), दि. ३१ मार्च, २०११ ११४.०० 
८ | क्र.सूतगि-११११/प्र.क्र.9४/टेक्स-१(ब),दि. ३१ मार्च, २०१२ ३६८.०० 
९ | क्र.सूतगि-१११२/प्र.क्र.४१/टेक्स-१(ब),दि. ३१ मार्च, २०१२ ३२.०० 
१० | क्र.सूतगि-१११२/प्र.क्र.१०१(भाग२/५)/टेक्स-१(ब), दि. ३० मार्च, २०१३ २३९.०० 
११ | क्र. शाभाभा१११३/प्र.क्र ८६/टेक्स १(अ) दि. २४ मार्च, २०१३ ३५३.१६ 
१२ | क्र. शाभाभा१११५/प्र.क्र ६६/टेक्स १(अ) दि. ३० नोव्हेंबर, २०१५ २७३.९० 
१३ । क्र. शाभाभा१११७/प्र.क्र.१० (भाग-८)/टेक्स १(ओ दि. २९ मे, २०१७ २२४.६४ 
१४ | क्र. शाभाभा१११५/प्र.क्र ६६/टेक्स १(अ) दि. ३१ मार्च, २०१८ ३२३.९१ 
एकूण २४२३.६१ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


